महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ 
मर्या., मुंबई यांना सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 
भाग भांडवली अंशदान अनुदान वितरीत करणेबाबत 
(Conditional).. 

लेखाशिर्ष ४२३५०७४३, ५४-गुंतवणूका. 


महाराष्ट्र शासन 
दिव्यांग कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : दिविम-२०२३/प्र.क्र.१७/दिव्यांग कल्याण-३ 
३१,३२,३५ ए, तिसरा मजला, ए-विंग, मित्तल टॉवर, 
नरीमन पॉईंट, मुंबई - ४०० ०२१. 
दिनांक :- १६ जून, २०२३ 


वाचा १. वित्त विभाग, शा.नि.क्र. मुंविनि-२०२२/प्र.क्र.२४/२०२२/विनियम, दि.१२.०१.२०२३. 
२. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शा.नि.क्र.संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१०१/महामंडळे, 
दिनांक ३० मार्च, २०२३ 
वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ मर्या, मुंबई 
यांचे दिनांक ०९.०५.२०२३ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ मर्या., मुंबई मार्फत राज्यातील दिव्यांगाना 
स्वयंरोजगारासाठी कर्ज स्वरुपात अर्थसहाय्य करण्यासाठी विविध कर्ज योजना राबविण्यात येतात. 
2. महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळास सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता मागणी क्र. 
झेडआय-४, ४२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण या मुख्य लेखाशीर्षाखाली भाग भांडवली अंशदान (कार्यक्रम), 
५४ गुंतवणुका या उद्दीष्टाकरीता रुपये ७ कोटी इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये च्या परिपत्रकानुसार भाग भांडवली अंशदान, ५४-गुंतवणूका या 
उद्दीष्टाकरीता Io टक्‍क्‍यांच्या मर्यादेत निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि सनियंत्रण प्रणाली (BEAMS) 
वर वित्त विभागाकडून उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. बिम्स प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यात आलेला 
निधी महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळास वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळास सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्र. 
झेडआय-४, ४२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, भाग भांडवली अंशदान (कार्यक्रम) (४२३५०७४३) ५४- 
गुंतवणूका या उद्दीष्टाकरीता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या १० टक्केच्या मर्यादेत एकुण रु.७०,००,०००/- 
(अक्षरी रुपये सत्तर लक्ष रुपये फक्त) एवढे अनुदान वितरीत करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. याबाबतचा 
सविस्तर तपश्लील पुढीलप्रमाणे दर्शविण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः दिविम-२०२३/प्र.क्र.१७/दिव्यांग कल्याण-३ 


(रुपये हजारात) 
सन २०२३-२४ 
es सन २०२३-२४ करीता 
अ.क्र. | अनिवार्ययोजनेचे नावा | लेखाशीर्ष व उद्दीष्ट चेल विभागाकडून वितरीत 
अर्थसंकल्पीय 
करावयाचे अनुदान 
तरतूद 
शिडी २ ३ a ५ 
मागणी क्र.झेडआय-४, 
सामाजिक सुर 8234083 
४२३५, सामाजिक सुरक्षा ies eae 
aces. य भांडवली अंशदान 
ति व कल्याण यावरील ५४-गुंतवणूका ७०००० ७००० 
भांडवली खर्च, भाग कग 
भांडवली अंशदान 


२. अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी वित्त 
विभागाच्या दि. १२.०४.२०२३ च्या परिपत्रकामध्ये नमूद परिच्छेद ४ ते १८ मधील मार्गदर्शक सूचना व 

परिशिष्टातील मार्गदर्शक सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

३. या बाबींवरील खर्च “मागणी क्रमांक झेडआय-४ ४२३२, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण यावरील भांडवली 
खर्च, ०२ समाज कल्याण, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका (०१) भाग भांडवली अंशदान 

(०१) (०१) महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (कार्यक्रम) (82340983) ५४- 

गुंतवणूका” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून सन २०२३-२४ च्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 

४. या व्यवस्थापकीय अनुदानाबाबत उप सचिव (दिव्यांग कल्याण-२), दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, 

मुंबई हे नियंत्रक अधिकारी राहतील. सदर अनुदानाची रक्‍कम पुढील कार्यवाहीकरीता प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज 

कल्याण, नवी मुंबई यांचेकडे सुपुर्द करण्यात येत आहे. वित्त विभाग, AAW. मुंविनि-२०२२/प्र.क्र.२४/ २०२२/ 

विनियम, दि. 92.09.2023 नुसार सदरचे अनुदान हे Wad आहे. त्यांना सदर अनुदान म.को.नि.४४ मधील 

नमुन्यातील देयकान्वये महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ यांस संवितरीत करण्याचे अधिकार 

देण्यात येत आहेत. सदर निधी खर्च झाल्यावर त्याबाबतचे खर्चाचे विवरण व उपयोगिता प्रमाणपत्र तात्काळ शासन 

व महालेखापाल कार्यालयास सादर करावे 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ अन्वये प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक 
१२.०४.२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashira.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६१६१६५७३९०२३५ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, कक गता 
IN: c=IN, -GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, PERSONS 
WITH DISABILITIES WELFARE DEPARTMENT, 
ADHIKRAO BAPU BUDHE. क्यात 
ialN ber=6DD8309934E3A 1 86F9E32AB2ED268A322FA2805E 
CBD838D076066AA8F4668BC0, -ADHIKRAO BAPU BUDHE. 
Date: 2023.06.16 16:58:32 +05'30' 
(अधिकराव बुधे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति ग १ 


आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिविम-२०२३/प्र.क्र.१७/दिव्यांग कल्याण-३ 


व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ मर्या.,मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर 
उप सचिव/अवर सचिव (दिव्यांग कल्याण-३), दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, कार्यासन-दि.क.२, दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१४/अर्थोपाय/अर्थसंकल्प/साउ), मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मंत्री (दिव्यांग कल्याण विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
मा. राज्यमंत्री (दिव्यांग कल्याण विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
१०) सचिव (दिव्यांग कल्याण विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
११) प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, नवी मुंबई. 
१२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई/ठाणे. 

) 

) 

) 


AY 


८ 0८ w 


4 


Nn S&S & 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


2८2) 


१४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१५) अप्पर कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१६) निवड नस्ती/दिव्यांग कल्याण-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


